समग्र शिक्षा या केंद्रपुरस्कृत योजनेंतर्गत शिक्षक 
शिक्षण या योजनेसाठी सन २०१९-२०२० या आर्थिक 
वर्षातील सर्वसाधारण उपयोजना या लेखाशीर्षांतर्गत 
केंद्र शासनाचा हिस्सा व त्यास अनुसरुन राज्य 
शासनाचा समरूप हिस्सा वितरीत करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 


शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः निधिवि-२०१९/प्र.क्र.१०५/प्रशिक्षण 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक :- ११ फेब्रुवारी, २०२० 


वाचा - 
१) मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नवी दिल्ली यांचे पत्र क्र.एफ. क्र. ७-५/२०१९-आय एस -१२ 
(सर्वसाधारण) दिनांक ३० डिसेंबर, २०१९ 
प्रस्तावना - 
सन २०१९-२०२० या आर्थिक वर्षात केंद्र शासनाने शिक्षक शिक्षण (Teacher Education) या 
केंद्र पुरस्कृत योजनेंतर्गत सर्वसाधारण उपयोजना या लेखाशीर्षांतर्गत दिनांक ३० डिसेंबर, २०१९ च्या 
पत्रान्वये रु. १२१७.३१ लाख इतका निधी तदर्थ स्वरूपात वितरीत केला आहे. तथापि, दिनांक १४ 
नोव्हेंबर, २०१९ च्या पत्रान्वये रु. १०५०.५५ लाख इतका निधी वितरीत करण्यात आला आहे. त्यामुळे 
या केंद्र हिस्स्यातील वाढ रु. १६६.७६ लाख व त्याअनुषंगाने ४०% प्रमाणे राज्य हिस्स्यातील वाढ 
रू.१११.१७ लाख असा एकूण २७७.९३ लाख (रु. दोन कोटी सत्त्याहत्तर लाख त्र्याण्णव हजार फ़क्त) 
इतका निधी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय - 

शिक्षक शिक्षण (Teacher Education) या केंद्रपुरस्कृत योजनेअंतर्गत सर्वसाधारण 
लळेखाशीर्षाखाली केंद्र शासनाने सन २०१९-२०२० या आर्थिक वर्षाकरिता पहिल्या हप्त्याचा निधी 
रु. १२१७.३१ लाख वितरित केलेला आहे. केंद्र शासनाच्या दिनांक १४ नोव्हेंबर, २०१९ च्या पत्रान्वये 
रु. 1040.44 लाख इतका निधी वितरीत करण्यात आला आहे. त्यामुळे या केंद्र हिस्स्यातील वाढ 
रु. १६६.७६ लाख व त्यानुसार ४०% प्रमाणे राज्य हिस्स्यातील वाढ रू.१११.१७ लाख असा एकूण 
२७७.९३ लाख (रु. दोन कोटी सत्त्याहत्तर लाख त्र्याण्णव हजार फ़क्त ) इतका निधी वितरीत सदर 
शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः निधिवि-२०१९/प्र.क्र.१०५/प्रशिक्षण 


केंद्र शासनाने सन-२०१९-२० या आर्थिक वर्षासाठी वितरीत केलेल्या पहिल्या हप्त्याकरिता 
वितरीत केलेला रु. १६६.७६ लाख इतका निधी मागणी क्र.ई-२, २२०२- सर्वसाधारण शिक्षण, १०६, 
शिक्षक आणि इतर सेवा (००) (००) (०२) समग्र शिक्षा अभियान (22021§29) सर्वसाधारण, (केंद्र हिस्सा 
६० टक्‍के) या लेखाशीर्षातून व राज्य हिस्सा करिता रु. १११.१७ लाख इतका निधी मागणी क्र.ई-२, 
२२०२- सर्वसाधारण शिक्षण, १०६ शिक्षक आणि इतर सेवा (००) (०१) समग्र शिक्षा अभियान (2202E 42) 
सर्वसाधारण) (राज्य हिस्सा ४० टक्के) सन-२०१९-२०२० या आर्थिक वर्षात अर्थसंकल्पीत केलेल्या 
तरतूदीतून खर्च करण्यात यावा. 


सदर निधी वितरीत करण्यासाठी आयुक्‍त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना नियंत्रण 
अधिकारी व संचालक, राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, महाराष्ट्र पुणे यांना आहरण व 
संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. तसेच, ज्या उद्दिष्टासाठी सदर निधी मंजूर 
करण्यात आला आहे त्याच उद्िष्टासाठी खर्च करण्यात यावा. 


तसेच, वित्त विभाग अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.९२/अर्थ-३, दि.०८ जुले, २०१९ च्या परिपत्रकामधील 
अटी व aid काटेकोरपणे पालन करण्यात यावे. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२००२१११४४०४४११२१ असा आहे. हा AT 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Rajendra Shankarrao Pawar 
Rajendra sepsis ora oe 
Educat ‘ode=400032, 


re 
2.5.4.20=679184b88f7019ef64ad6ddc2495ca280267c0d475 
hank Pi 


Shankarrao Pawar कळ 


Date: 2020.02.11 14:46:27 +05'30 


(राजेंद्र पवार ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


मा. मंत्री, शालेय शिक्षण यांचे खाजगी सचिव 

मा. राज्यमंत्री, शालेय शिक्षण यांचे खाजगी सचिव 

अपर मुख्य सचिव (शालेय शिक्षण) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
अपर मुख्य सचिव (नियोजन विभाग) यांचे स्वीय सहायक मंत्रालय, मुंबई. 
५. आयुक्त (शिक्षण) महाराष्ट्र शासन, पुणे 


Cc Av AD -5 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः निधिवि-२०१९/प्र.क्र.१०५/प्रशिक्षण 


६. संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक) महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

७. संचालक, राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, महाराष्ट्र पुणे 
८. शिक्षण संचालक (प्राथमिक/ माध्यमिक), महाराष्ट्र राज्य पुणे 

९. संचालक (प्रौढ व अल्पसंख्याक) महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

१०. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र (१/२), मुंबई/नागपूर 
११.महालेखापाल (लेखा परिक्षा), 9/2, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर. 
१२.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई/नागपूर. 

१३.सर्व प्राचार्य, जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था (DIET) 

१४.सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

१५.वित्त विभाग (व्यय-५/अर्थसंकल्प-८), मंत्रालय, मुंबई. 

१६.अवर सचिव (अर्थसंकल्प), शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१७. निवडनस्ती (प्रशिक्षण) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


